आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
परिषदांना शैक्षणिक फी, परीक्षा फी, 
परिरक्षण व शिष्यवृत्तीसाठी अनुदाने इ. 
साठी सहायक अनुदाने या योजनेसाठी 
निधी वितरण. 


लेखाशिर्ष (२२२५ एफ १३८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.६/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २० डिसेंबर,२०२१. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 
2) सामाजिक न्याय व fears सहाय विभागाची नस्ती क्र. बिसीएच-२०२१/प्र.क्र.२१/शिक्षण-२. 
प्रस्तावना :- 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त ११० अनुदानित वसतीगृहांमध्ये 


अनुसूचित जमातीचे ४६३८ विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा 
परिषदांना शैक्षणिक फी, परीक्षा फी, परिरक्षण व शिष्यवृत्तीसाठी अनुदाने या योजनेंतर्गत अशा 
वसतीगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटीचा निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. या अनुषंगाने सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ या कालावधीतील 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांचे 
मानधन अदा करण्यासाठी रु.२००.०० लाख इतका निधी वितरणाबाबत संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी 
वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील २२२५-अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली जिल्हा 
परिषदांना शैक्षणिक फी, परीक्षा फी, परिरक्षण व शिष्यवृत्तीसाठी अनुदाने योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ 
ते सन २०२१-२२ या कालावधीसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अधिनस्त 
अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन अदा करण्यासाठी वित्त विभागाने 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ५० टक्के मर्यादेत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानुसार 
सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे निधी वितरीत व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०६ / कार्यासन ६ 


(रु. लाखात) 


योजना लेखाशीर्ष बाब सन २०२१-२२ सदर शासन 
मधील निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत करण्यात येत 


तरतूद असलेली तरतूद 
जिल्हा परिषदांना ३१, सहायक 
शैक्षणिक फी, परीक्षा | २२२५एफ १३८ | अनुदाने २००.०० १००.०० 
फी, परिरक्षण व (वेतनेतर) 
शिष्यवृत्तीसाठी अनुदाने 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१००.०० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) इतका निधी 


प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांना 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. सदर निधीचा वापर Had सन २०१७-१८ ते सन २०२१-२२ या काळावधीतील 


वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन अदा करण्यासाठीच करण्यात यावा. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व 


दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातीळ दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची 


जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना 


बाह्य क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची 


माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 


तारखेपर्यंत पाठवावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र.०६ / कार्यासन ६ 


प्‌. सदर शासन निर्णय सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ अन्वये विभागास प्रदान 


केलेल्या अधिकारान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१२०६१७८३२४ असा आहे. सदर आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA [> : 
AUTE —— ee 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अप्पर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
७. जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे 
८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र.१२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


